मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील मुळ 
याचिका क्र. ८०२८/२०१४ सह अन्य रिट 
याचिका क्र.३२२६ ते ३२३४/२०१३ श्री 
कृष्णा एज्युकेशन सोसायटी व इतर विरुध्द 
महाराष्ट्र शासन यामध्ये मा. न्यायालयाने 
दि. ०३ मे, २०१९ रोजी दिलेल्या 
निर्णयानुसार सदर संस्थेच्या शाळांना 
अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र. ८६/एसएम-४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :-१२ मे, २०२३ 


वाचा:- (१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. नमाशा-१०९९/ 
_(१०७६/९९)/माशि-१, दिनांक ११ ऑक्टोंबर, २०००. 
(२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. माडाअ-१००३/ 
(५१६/०३)/माशि-१, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २००४. 
(३) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे पत्र क्र. अमाशा-२०१०-११/शाळा मुल्यांकन/१५ क (६)/३६२, 
दिनांक ३१ डिसेंबर, २०११ 
(४) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र. ३२२६ ते ३२३४/२०१३ 
मधील एकत्रित न्यायनिर्णय दिनांक ११ ऑक्टोंबर, २०१३ 
(५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. माशाअ-२०१३/(०५/ 
२०१३)/एसएम-४, दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०१४. 
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र. ८०२८/२०१४ सह अन्य 
रिट याचिका क्र. ३२२६ ते ३२३४/२०१३ मधील एकत्रित न्यायनिर्णय 
दिनांक ०३ मे, २०१९ 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या माध्यमिक शाळांना अनुदानास 
पात्र ठरविण्याकरीता शासन निर्णय, दि. १७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मुल्यांकनाचे निकष विहित 
केले आहेत. सदर निकषानुसार सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या माध्यमिक शाळा व 
त्यामध्यील वर्ग /तुकड्या अनुदानासाठी पात्र म्हणून घोषित करण्यात येतात. शाळा, 
वर्ग/तुकड्या अनुदानासाठी पात्र ठरल्या असल्या तरी त्यांना अनुदानाचा हक्क प्राप्त होत नाही. 
अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळा, वर्ग /तुकड्या यांना अनुदान देणे हा शासनाचा 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र. ८६६/एसएम-४ 


स्वेच्छाधिकार असून, निधीच्या उपलब्धतेनुसार अनुदान दिले जाते. हे अनुदान भूतलक्षी प्रभावाने 
लागू केले जात नसून निधी उपलब्ध होई पर्यंतची कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय होत नाही. 

२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र. ८०२८/२०१४ सह अन्य रिट याचिका 
क्र.३०२६/२०१३ ते ३२३४/२०१३ मध्ये मा. न्यायालयाने दि.११ ऑक्टोंबर, २०१३ मधील 
न्यायनिर्णयाच्या अधीनतेने ११ माध्यमिक झाळांना सन २०१०-११ पासून १०० टक्के अनुदान 
मंजूर करण्याचा निर्णय दि.०७.०२.२०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन 
निर्णयाविरुध्द सदरहू संस्थांनी मा. न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.०३.०५.२०१९ रोजी आदेश दिले आहे. याचिकाकर्त्या संस्थांच्या 
शाळांनी मा. न्यायालयाचे आदेशानुसार अनुदान मिळणेबाबतचे एकत्रित निवेदन शासनास 
सादर केले होते. 

३. सदरहू निवेदनाच्या अनुषंगाने यापूर्वी निर्गमित केलेला शासन निर्णय क्र. (५) अधिक्रमित 
करण्यात येऊन मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील मुळ याचिका ८०२८/२०१४ सह अन्य रिट 
याचिका क्र. ३२२६ ते ३२३४/२०१३ श्री कृष्णा एज्युकेशन सोसायटी व इतर विरुध्द महाराष्ट्र 
शासन यामध्ये मा. न्यायालयाने दिलेल्या दि. ०३.०५.२०१९ मधील निर्णयानुसार याचिकाकर्ता 
संस्थांच्या माध्यमिक शाळांना अनुदानास पात्र ठरविण्याबाबतचे आदेश सुधारीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केलेले विवेचन विचारात घेता, संदर्भ क्र. (4) येथीळ शासन 
निर्णय, दि. १७ फेब्रुवारी, २०१४ अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 
२. संदर्भ क्र. (६) येथील मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका ८०२८/२०१४ सह 
अन्य रिट याचिका क्र.३२२६/२०१३ ते ३२३४/२०१३ मध्ये मा. न्यायालयाने दि.०३ मे, २०१९ 
मधील दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार, संदर्भ क्र. (२) येथील शासन निर्णय, दि. १७ फेब्रुवारी, २००४ 
मधील मुल्यांकनाचे विहित निकषाची पूर्तता करणा-या सोबतच्या विवरणपत्रात जोडलेल्या ११ 
माध्यमिक शाळांमधील इयत्ता ८ वी ते १० चे वर्ग खालील अटी व शा्तींच्या अधिन राहून 
मा. न्यायालयाच्या आदेशाच्या दिनांकापासून (दि.०३ मे, २०१९ पासून) १०० टक्के अनुदानासाठी 
पात्र घोषित करण्यात येत आहे. 
i. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे न्यायनिर्देशाचे दिनांकापूर्वीच्या ( दि. ०३ मे, २०१९ 
पूर्वीच्या) वेतन थकबाकीची मागणी अनुज्ञेय असणार नाही. 
॥. यावर होणारा खर्च उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. वाढीव अनुदान मंजूर करता 
येणार नाही. 
ii, सदरहू शाळांच्या वैयक्तिक मान्यता दिलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर पदांनाच वेतन 
अनुदान अनुज्ञेय राहील, याची संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) 
यांनी खातरजमा करावी. तसेच, संबंधित जिल्हयातील अधिक्षक, वेतन पडताळणी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र. ८६/एसएम-४ 


पथक यांनी वैयक्तिक मान्यता दिलेल्याच पदांचे वेतन कोषागारातून आहरित करावे. 
मात्र, संच मान्यतेपेक्षा जादा पदांचे वेतन अनुज्ञेय नाही. 

iv. तसेच, संबंधित शाळेची संचमान्यता व कार्यरत पदांची पडताळणी करुनच अनुदान 
वितरीत करण्याची जबाबदारी संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांची राहील. 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४७३/व्यय-५, दि.२६.०४.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =9owww.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०५१२१२३९२०५५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRAMOD VITHOBA KADAM 


PRAMOD oY sures Oe covemunentoe 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
VITHOBA KADAM pore 
(प्रमोद कदम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय , मुंबई 
) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव (व्यय) वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
) प्रधान सचिव ( शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) म.रा. पुणे, 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र , १/२ मुंबई / नागपुर, 
१०) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र , 9/2 मुंबई/नागपुर, 
११) महालेखापाल (स्थायिक निकाल लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर, 
१२) स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, लातूर व नागपूर विभाग. 
१४) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, संबंधित. 
१५) अधिक्षक, वेतन पथक (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, संबंधित 
१६) निवड नस्ती, एसएम-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय, क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.८६/एसएम-४,दिनांक १२ मे, २०२३ चे सहपत्र 


शाळा मान्यतेचा | झाळा सुरु केल्याचे गोळा १०0 दवे 
अ.क्र संस्थेचे व शाळेचे नाव कोर 8 माध्यम इयत्ता/वर्ग । शाळेचे क्षेत्र | अनुदानसाठी पात्र झाल्याचे 
प्रकार वर्ष Perak 
शैक्षणिक वर्ष 
शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ संलित सावित्री बाई = इ.८वीते१०वी 
a तात र मुंबई विना अनुदानित | सन २०००-०१ मराठी गवा शहरी २०१३-१४ 
फुलेविद्यालय,घाटकोपर (पूर्वी, मुंबई-७५ (प्रथम वर्ग) 
; सिध्दार्थ शि क्षण प्रसारक मंडळ अल्पसंख्याक संस्था संचलित त व | आर oe इ.८वीते१०वी ae Men 
विद्या विकास विद्यालय मानखुर्द (Ye), मुंबई-८८ (अल्पभाषिक) 3 eS (प्रथम वर्ग) a 
ir इस्लाम ट्रस्ट संचलित अंजुमन फलाउल 
३ mee eee : क re = विना अनुदानित | सन २०००-०१ मराठी 400... शहरी २०१३-१४ 
इस्लाम उर्दू हायस्कृल,गोवंडी, मुंबई-४३ (अल्पभाषिक) (प्रथम वगी 
विद्याप्रबोधिनी संस्था संचलित आदर्श विद्यालय नाहूर गांव, त इ.८वीते१०वी 
४ मुंबई विना अनुदानित | सन १९९५-९६ मराठी गवा शहरी २०१४-१५ 
मुलुंड (प.), मुंबई-८० (प्रथम वर्ग) 
शुभलक्ष्मी शिक्षण संस्था संचलित संजीवनी विद्यामंदीर, भांडूप वनं इ.८वीते१०वी 
पु मुंबई ' । विनाअनुदानित | सन १९९७-९८ मराठी — शहरी २०१३-१४ 
(प.,मुंबई-७८ (प्रथम वगी 
इंडियन एज्युकेशन जवाहरलाल __ = पोर्ट 
é इंडियन एज्युकेडान सोसायटीचे जवाहरलाल नेहरु पो कित age2-93 मराठी | ३ € वीते१०वी aan een 


विद्यालय, शेवा, ता.उरण,जि.रायगड 


(प्रथम वगी 


कै. ठगूबाई शंकर देवरे सेवाभावी संस्था, सौंदाणे संचलित 
Tas eet ea मोडा कीती - इ.८वीते१०वी 
७ | ओम श्री गजानन ; , ता.मालेगांव,जि. | विना अनुदानित | सन २००५-०६ मराठी पणेगवरग ग्रामीण २०१३-१४ 
नाशिक 
श्रीकृष्ण एज्युकेडान सोसायटी पिंपळे तर्फ ठाणे संचलित दस्त वता 
कादंबरी बोरगांव ४) 
८ | कादंबरी माध्यमिक विद्यालय,पोले तर्फ ,ता. विना अनुदानित | सन २००५-०६ मराठी प्रथमवर्ग) ग्रामीण २०१३-१४ 
पन्हाळा,जि.कोल्हापूर 
र जिजामाता एज्युकेहन सोसयटी काकांडी संचलित संत विना अनुदानित | सन २००१-०२ मराठी | ३८ वी ते १०वी _ er 
नांदेड 00५१-०0 oO = 
गाडगेबाबा माध्यमिक विद्यालय,सिडको, नवीन नांदेड 3 (प्रथम वगी 
सत्यमेव जयते शि.प्र.मं. जरिपटका, नागपूर संचलित वा इ.८वीते१०वी 
षि ० | एकात्मता हायसकृल, एकात्मता नगर,नागपूर विना अनुदानित | सन २०००-०१ मराठी थम वग शहरी २०१४-१५ 
त , एकात | (प्रथम वर्ग) 
तुळजामाता शिक्षण संस्था संचलित विद्यानिकेतन जं इ.८वीते१०वी 
लि १ भिवापूर ra विना अनुदानित | सन १९९०-९१ मराठी or ah ग्रामीण २०१४-१५ 
विद्यालय,नक्षी, ता. जिल्हान (प्रथम वगी 
PRAMOD DN: GN = PRAMOD VITHOBA KADAM, © = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


VITHOBA KADAM tnosrortsceeantent 


Date: 2023.05.12 12:53:41 +05'30' 


(प्रमोद कदम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


